RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 


शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक १०० ( २) ] 


सोमवार , डिसेंबर ७, २०१५ / अग्रहायण १६, शके १९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २०८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश 

कृषि , पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
मंत्रालय विस्तार, हुतात्मा राजगुरू चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ७ डिसेंबर २०१५ 

अधिसूचना 
कीटकनाशके अधिनियम , १ ९ ६८ . 

क्रमांक सीपीएस . १११५ / प्र.क्र . ९ ० / १७- ओ. - कीटकनाशके अधिनियम, १९ ६८ (१९ ६८ चा ४६ ) च्या कलम १२ द्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग , 
क्रमांक सीपीएस. १००८ /१११८७ / प्र.क्र . २८५ /१- अ, दिनांक २२ सप्टेंबर २००८ याचे अधिक्रमण करून, महाराष्ट्र शासन याद्वारे , 

( अ ) कृषि आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य यांचे कार्यालय , पुणे येथील कृषि संचालक ( निविष्ठा व गुण नियंत्रण) यांस संपूर्ण महाराष्ट्र 
राज्याकरिता, 

( एक ) महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही कीटकनाशकाचे उत्पादन करण्याकरिता परवाने देण्याच्या प्रयोजनार्थ परवाना अधिकारी 
म्हणून नियुक्त करीत आहे ; आणि 

( दोन ) अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र राज्यात कोणत्याही कीटकनाशकाच्या विक्रीकरिता किंवा वितरणाकरिता 
त्याचा साठा करणे किंवा ते प्रदर्शित करणे याकरिता सर्व उत्पादकांना व विक्रेत्यांना परवाने देण्याच्या प्रयोजनार्थ परवाना अधिकारी 
म्हणून नियुक्त करीत आहे 

( ब ) महाराष्ट्र राज्यातील संबंधित जिल्ह्यांच्या सर्व जिल्हा परिषदांच्या कृषि विकास अधिकाऱ्यांना , संबंधित जिल्ह्यामधील संबंधित 
जिल्हा परिषदेच्या अधिकारक्षेत्राच्या आत तसेच त्या संबंधित जिल्ह्याच्या अधिकारक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या , महानगरपालिकेच्या हद्दींच्या आत 
कोणत्याही कीटकनाशकाची विक्री करणे , विक्रीकरिता किंवा वितरणाकरिता त्याचा साठा करणे किंवा ते प्रदर्शित करणेकिंवा कोणत्याही 
कीटकनाशकाचा वापर करून वाणिज्यिक स्वरुपाची कीडनियंत्रण कामे हाती घेण्याकरिता परवाने देण्याच्या प्रयोजनार्थ परवाना अधिकारी 
म्हणून नियुक्त करीत आहे ; 

( क ) विभागीय कृषि सहसंचालक यांचे कार्यालय , कोकण विभाग, ठाणे यातील अधिक्षक कृषि अधिकारी यास , मुंबई आणि मुंबई 
उपनगर जिल्ह्यामध्ये कोणत्याही कीटकनाशकाची विक्री करणे , विक्रीकरिता किंवा वितरणाकरिता त्याचा साठा करणेकिंवा विक्रीसाठी ते 
प्रदर्शित करणे किंवा कोणत्याही कीटकनाशकांचा वापर करून वाणिज्यिक स्वरुपाची कीडनियंत्रण कामे हाती घेण्याकरिता परवाने देण्याच्या 
प्रयोजनार्थ परवाना अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


.. 


रा . बा . घाडगे , 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २०८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, डिसेंबर ७, २०१५ / अग्रहायण १६, शके १ ९ ३७ 


AGRICULTURE , ANIMAL HUSBANDRY, DAIRY DEVELOPMENT 

AND FISHERIES DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 7th December 2015 


NOTIFICATION 


INSECTICIDE ACT, 1968 . 

No. CPS.1115 /CR - 90 /17-A.-In exercise of the powers conferred by section 12 of the 
Insecticides Act, 1968 ( 46 of 1968 ) and in supersession ofthe Government notification , Agriculture , 
Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries Department, No. CPS.1008 / 11187 /CR -285 / 1- A , 
dated the 22nd September 2008 the Government of Maharashtra hereby appoints , 

( a ) the Director of Agriculture ( Inputs and Quality Control) in the office of the 
Commissionerate of Agriculture, Maharashtra State , Pune for the entire State ofMaharashtra - 

( i) to be the licensing officer to grant licenses to manufacture any insecticide in the 
State of Maharashtra ; and 

( ii ) to be the licensing officer to grant licenses to all the manufacturers and sellers 
to sell, stock or exhibit for sale or distribute any insecticide in the State of Maharashtra 
for the purposes of the Act ; 

(b ) the Agriculture Development Officers, of all the Zilla Parishads of respective district 
in the State of Maharashtra to be the licensing officers to grant licenses to sell, stock any 
insecticide or to undertake exhibit for sale or distribute commercial pest control operations 
with the use of any insecticide within the jurisdiction of the respective Zilla Parishad in the 
respective district including the areas within the limits of Municipal Corporations falling 
under the jurisdiction of the respective districts ; 

( c) the Superintending Agriculture Officer, in the office of the Divisional Joint Director 
of Agriculture , Konkan Division , Thane , to be the licensing officer to grant licenses to sell , 
stock or exhibit for sale or distribute any insecticide or to undertake commercial pest control 
operations with the use of any insecticide within the Mumbai and Mumbai Suburban District. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. B. GHADGE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


